वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचएन -२०२१ /प्र.क्र.१११ / प्रश्‍ा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २६मार्च , २०२१ 


१) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 
८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

2 शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि -2020 / 

प्र.क्र. २८१ / प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 

५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, नगापूर यांचे पत्र क्र. जिनिस/ कयार्या -३७/ का- ६ / 
१४१३/२०१९-२०, दिनांक २४.११.२०२० 

६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं /यंसाख /जिवायो 
/शावैमवरु , नागपूर / प्र.मा./म/ ६१०८ /२० २१, दि.०९ /०३/२०२१ 


शासन निर्णय :- 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय व नागपूर या 


संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


खरेदी 


करण्याकरीता मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीचा प्रस्ताव 


संचाळनालयाने उपरोक्‍त दिनांक ०९.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेळा आहे. सदर 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , नागपूर संस्थेस रुपये 
११,५५,२२,० ६४/- (अक्षरी रुपये आकरा कोटी पंचावण्ण लाख बावीस हजार चौसष्ट फक्त ) 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन -२०२१ /प्र.क्र.१११ / प्रशा-१ 


इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील 
अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. यंत्राचे नांव नग प्रति नग एकूण किंमत 
किंमत 
q कॉम्पेटेबळ कन्सोल फॉर स्किटर अँन्ड q २५००००० २५००००० 
स्किटर सेट 
२ FASS विथ बर्स १ ३७७३००० ३७७३००० 
ओ.टी. टेबल १ १००००० १००००० 
एल ईं डी UVES लाईट १ १५०००० १५०००० 
4 स्कोपी कॉक विथ असेसरीज q २०६००० २०६००० 
कॉटरी युनिट २ २००००० ४००००० 
मायक्रोमोटर ड्रिल विथ हॅन्ड पिस बर्ससेट १ १६८००० १६८००० 
८ सि-आर्म १ | १६८०००० १६८०००० 
९ एंडोस्कोप सेट q ८०००००० ८०००००० 
१० आयव्हिएफ प्रोसिजर मोडयुलर रुम १ २९०५००० २९०५००० 
qq वक॑ Cea १3 ९७००००० 800000 
१२ स्टेरीओझुम ट्रीनो Q २७५००० ५५०००० 
१२ आयसीएसआर q २५००००० २५००००० 
१४ कॅमेरा -- सिपीयु -- सॉफ्टवेअर 3 4oooo १५०००० 
१५ सीओ २/ओ २ कंट्रोल इनक्युबेटर (१७० ली) १ ६००००० ६००००० 
१६ बेंच टॉप सीओ २/ओ २ कंट्रोल इनक्युबेटर १ १४००००० १४००००० 
१७ ओव्हम SURI पंप २ ८०००० १६०००० 
१८ मेनिफोल्ड गॅस सिस्टीम २ ३७५०० ७५००० 
१९ क्रायो कॅन (४ इंब्रियो) १ २००००० २००००० 
२० वर्क स्टेशन ३ > २ १ २५०००० २५०००० 
२१ मायक्रोस्कोप एलएक्स - ३०० १ ५०००० ५०००० 
२२ कॅमेरा -- सिपीयु १ ५०००० ५०००० 
२२३ स्पर्म काऊंटीग 3 १०००० ३०००० 
28 सेन्ट्रीफ्युज मशीन q 30000 30000 
२५ क्रायो कन स्पर्म 3 ५०००० १५०००० 
२६ यु.एस.जी. मशीन १ १५००००० १५००००० 
२७ ओ.टी. टेबल २ २००००० 800000 
२८ ICN युनिट ७ 800000 २८००००० 
२९ बेसिक इन्स्ट्रमेट सेट २ ३५०२५० ७००५०० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन -२०२१ /प्र.क्र.१११ / प्रशा-१ 


कटींग बोन 


अ. क्र यंत्राचे नांव नग प्रति नग एकूण किंमत 
किंमत 
३० ओ.टी. टेबल ३ ४००००० १२००००० 
३१ सॉ (पावर ड्रिल) १ २४००००० २४००००० 
32 सीओ 2 लेझर q १२०००० १२००००० 
३२३ कम्प्लीट ऑप्टीकल बायोमिटर १ ३५००००० ३५००००० 
३४ ड्रॉप इनफुजन पंप १० ३०००० ३००००० 
३५ ल॑मिनार एअर फ्लो q १००००० १००००० 
३६ हायपोथर्मीक युनिट २ ६००००० १२००००० 
३७ ओटी अकोस्टीक Saar Fai (ओएई) १ ३००००० ३००००० 
३८ पाश्चराइझर मशीन फुल्ली अँटोमंटीक विथ | १ १४१६००० १४१६००० 
कुलींग युनिट (सेपरेट युनिट) 
३९ हॉस्पीटल ग्रेड ब्रेस्ट पंप विथ बॅटरी २ २१२४०० ४२४८०० 
४० डिप फ्रिजर -१८ ते -२४ डिग्री) १ ११२१०० ११२१०० 
४१ रेफ्रिजरेटर विथ ग्लास डोअर अँन्ड टेम्परेचर | १ ११२१०० ११२१०० 
डिस्प्ले - ३०० लि. 
४२ हाट एअर ओव्हन १ ८२६०० ८२६०० 
83 ल॑मिनार एअर फ्लो १ १०६२०० १०६२०० 
४४ रिसीवेबळल पंपींग किट (सिंगल) १० 8430 84300 
४५ स्टोरेज बॉटल पीपी मटेरीयल ५० २३६ ११८०० 
४६ स्टीम स्टरलायझर १ २३६०० २३६०० 
४७ हाय फ्रिक्वेन्सी व्हेन्टीलेटर १ १८००००० १८००००० 
४८ स्पाय (पीएचआर) पोर्टेबल BSS इमॅजर | १ ३५८४००० ३५८४००० 
कॉम्पॅटेबल एग्झीस्टींक स्ट्रायकर पीन पॉईंट 
सिस्टीम 
os जनरल इन्स्ट्रमेट सेट २ ४००००० ८००००० 
५० ग्यामा चेंबर q ६०००००० ६०००००० 
५१ हाट एअर ओव्हन फॉर स्टरलायझेडान ऑफ | १ ६०००० ६०००० 
ग्लासवेअर 
GQ अल्ट्रा डिप फ्रिजर (-८० डिग्री) फॉर स्टोरेज | २ १०००००० २०००००० 
ऑफ URS अँन्ड अनप्रोसीड टिर्यु 
५३ वॉटर शेकर YS फॉर पास्वरायझेठान १ २००००० २००००० 
Stet अल्ट्रासोौनिक बाथ 9 १५०००० १५०००० 
५५ बोन कटींग बॅंड सा q 200000 200000 
५६ सजिकल इन्स्ट्रमेट फॉर क्लिनींग अन्ड 9 300000 300000 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन -२०२१ /प्र.क्र.१११ / प्रशा-१ 


अ. क्र. यंत्राचे नांव नग प्रति नग एकूण किंमत 
किंमत 

4&9 बेंच टॉप फ्रिज ड्रायर q 3200000 3200000 

५८ GHAR एअर फलो कंबीनेट टु प्रोव्हाईड | १ ३५०००० ३५०००० 
स्टराईल अँटमॉस्पीयर व्हाईल पॅकेजींग 

५९ सिलींग मशीन (प्रिफरेबळ कॅबिनेट टाईप | १ १००००० १००००० 
SHH सिलरो 

६० एअर WAAR 4 300000 300000 

६१ ईलेक्ट्रोनिक बॅलेन्स q १००००० १००००० 

६२ रेफ्रिजरेटर (४१० लि.) १ ७०००० ७०००० 

६३ आर.आ. वॉटर प्युरीफायर विथ वॉटर जेट | १ ३५००० ३५००० 
नोझल 

६४ हॉट वॉटर फॅसिजीटी (गिझर) विथा पाईपींग | १ १०००० १०००० 
सिस्टिम 

६५ आयटी सिस्टिम विथ कंम्पुटर, स्टॅबिळायझर | १ १२०००० १२०००० 
युपीएस विथ नेटवकींग सिस्टिम 

६६ Mex अँण्ड स्कॅनर विथ स्टॅबिळायझर १ १०१००० १०१००० 

६७ एअर कंडिशनर 3 ४८००० १४४००० 

EC पावर इन्स्ट्रमेट सेट 8 340000 १४००००० 

६९ जनरल इन्स्ट्रमेट सेट २ ४००००० ८००००० 

(go क्रेनिओटांमी सेट २ ३५०००० (9००000 

(99 न्युरोसजिकल ड्रील १ ४००००० ४००००० 

(9२ सेल्फ रिटेनींग Regex q ६००००० ६००००० 

(93 अल्ट्रासोौनिक स्कालपेल सेट q 2000000 2000000 

७95 व्हेसन सिलींग डिव्हाईस 9 ९००००० ९००००० 

७५ ZO! कॉटरी १ ४००००० ४००००० 

७9६ ओपन Usagi अँण्ड निओनेटल q ६००००० ६००००० 
लेप्रोटॉमी अँण्ड थोरॅकोटॉमी सेट 

(७9७ फुल्ली aces इम्युनो हिस्टो केमेस्ट्री 9 ६५००००० ६५००००० 
स्टेनर 

७८ बायोसेफटी SS (क्लास २ टाईप ए२) ४%२| १ ४१०६०० ४१०६०० 
फुट) 

७९ रेफ्रिजरेटेड सेन्ट्रीफ्युज ५/१५/५० एमएल १ ९४४००० ९४४००० 

८० रेफ्रिजरेटेड सेन्ट्रीफ्युज (१.५/२० एमएल) १ ३५१७०० ३५१७०० 

८१ डिप फ्रिजर २० डिग्नी (४९० एल) १ ४६७१६४ ४६७१६४ 

CQ नॅनो ड्रॉप १ ९०८३०० ९०८३०० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन -२०२१ /प्र.क्र.१११ / प्रशा-१ 


अ. क्र. यंत्राचे नांव नग प्रति नग एकूण किंमत 
किंमत 
८२ वॉटर प्युरीफीकेडन सिस्टीम १ ६२६३०० ६२६३०० 
८४ यु.पी.एस. (१० केव्हि) १ ३५८३०० ३५८३०० 
८५ कनव्हेन्हानल पीसीआर १ ४७८६०० ४७८६०० 
८६ OAM एअर फ्लो (3 X 2 फुट) q २२१६०० २२१६०० 
८७ AMIR एअर फ्लो (2 X 2 फुट) q १९५७०० १९५७०० 
८८ अनळायटीकल बॅलन्स १ ११३३०० ११३३०० 
८९ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 9 ९००००० ९००००० 
Qo सेमी अँटोमेटीक क्लीनिकल केलेस्ट्री २ २००००० ४००००० 
SAGAR 
२९१३ २ डी ड्को AI १3 ७०००००० ९०००००० 
२९२ सेट अप फॉर स्कील लबोरेटरी इक्युपमेट q १9१००००००० १9१००००००० 
3 SABA अँनाटामी डिसेक्ठान टेबल q 92400000 92400000 
९४ न्युरोकॉग्नेटीव्ह रीहेँब्लीटेडन (न्युरो केअर | १ ६००५०० ६००५०० 
किट) 

९५ हॅन्ड स्लीन्ट युनिट q ११०००० ११०००० 
९६ बॅटरी ऑपरेटेड राईड - ऑन स्क्रबर ड्रायर 8 (940000 3000000 
९७ कॉम्प्युटराईज्ड ईसीटी मशीन q ६००००० ६००००० 

एकूण ११,५५,२२,०६४ 


१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे , तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो -फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

४. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक(वै.शि.) यांनी करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन -२०२१ /प्र.क्र.१११ / प्रशा-१ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची , विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक , सर्वसमावेहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवरऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

समान स्वरुपाची व समान विनिदिंष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी . अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक , वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 
रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 

संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 
कामागार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामागार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ 
/ प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या 
गव्हर्नमेंट ई मार्कटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन -२०२१ /प्र.क्र.१११ / प्रशा-१ 


२. उपरोक्त यंत्रसामुग्री व साधनसामुगग्री साठी येणारा खर्च खालील Sassi 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.ओ-६३ 
४२१० = | वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ = | वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ = | विषमचिकित्सा 
BY P= जिल्हा योजना - नागपूर उपशिर्ष - (५५) 
(०१) | रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
(५२) यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १५११) 


३. सदर शासन foe , शासन निर्णय, वित्त विभाग , क्रमांक: विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचासंकेताक २०२१०३२६१३२८५८१३१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN 

A R U N MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c¢9ba5 


M U R L | D H A a50897b7b2244d66593f50dd713da83 
860912503, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce9 
R R AO 7ec0978235f63f80f0bc4317129bf381e 
b48778f2e3d, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


D ) A H A L E cn=ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2021.03.26 19:55:22 +05'30' 
(अ.मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, नागपूर 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, नागपूर 

५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

७. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


